आनंदी राजपुत्र 


ऑस्कर वाइल्ड, जेनरे 





आनंदी राजपुत्र 


ऑस्कर वाइल्ड, जेनरे 





मराठी : शोभा भागवत 











त्या शहरात कुठूनही दिसेल अशा जागी एक पुतळा होता. खास बांधलेल्या एका उंच, 
रुंद, कोरीव स्तंभावर आनंदी राजपुत्राचा पुतळा होता. तो सबंध पुतळा अस्सल 
सोन्याच्या तलम पानांनी सजवला होता. त्याच्या डोळ्यांच्या जागी दोन तेजस्वी 
नीलरत्नं होती. त्याच्या तलवारीच्या मुठीवर मोठं लाल रत्न उठून दिसत होतं. 








८ , क”. 
७“ > आ शे 0 
च 
ह - 4) 8 1१: क्ष 14. 
>, > 3 | ग» श्र ७ . 
मा | यो हि | *"/१ / 1 १, 
“7५४ ॥॥-८४४/४/ 10.” । 
|  ुलुतूत ह. र 2 
व| ४ > डि य 
> ५.» ४6 1 * 2५.४१ दल 2... 
क: 
418६५८. १४". .। 
रि ध्य 1. १ ढु 8.3 क र्र. ची र 
«1 र जो. 1 र; क २ र री 
क व्शा ह , ती 1! फा |॥* ग 
* > 6 रक व री ्व्व 
कनल), ८>ी 4७ क ट्क टू. हि आ 
-- य“. ५५९ २ 
- "५५," अँ क. , >>. 
ध्य श क क व शय 
| 7 - 
लश व च्य च 
क श्र रे > मड 
> */$ * 
801” १ 
। ज्ञ र आ द / 
“र चि 1 


त्या आनंदी राजपत्राचे डोळे अश्रंनी डबडबले होते. त्याच्या सोनेरी 
गालांवरून ओघळन ते खात्री येत होते. चंद्राच्या प्रकाशात त्या राजपत्राचा 
चेहरा इतका संदर दिसत होता की, त्या छोटया पाकोळीचं मन करूणेनं 
भरून आलं. 








्व्डै पि 1. ०४००७ गुर वान 





“त्‌ कोण आहेस?” पाकोळीनं विचारलं. 

“मी आनंदी राजपुत्र आहे.” 

“मग त्‌ रडतो आहेस का?” पाकोळीनं विचारलं. 

“तू मला भिजवून टाकलंस बघ.” 

“मी जेव्हा जिवंत होतो आणि माझं हृदय माणसासारखं होतं.” पुतळ्यानं उत्तर दिलं. 

“मला अश्रू म्हणजे काय ते माहीतच नव्हतं. म्हणून माझ्या दरबारातले लोक मला ५, 

आनंदी राजपुत्र म्हणायचे. आता माझ्या मृत्यूनंतर त्यांनी मला इथे इतक्या उंचावर ्। त 

त स य ती र “लांबवर पुतळा बोलतच राहिला.” मला एक गरीब घर दिसत आहे. तिथे एक लहान 
& मुलगा आजारी आहे. तो पल्लंगावर निजला आहे. तो संत्र खायला मागतो आहे. त्याची 

आई त्याला काहीच देऊ शकत नाही. तिच्या घरात पिण्यासाठी फक्‍त नदीचं पाणी 

आहे. म्हणून तो मलगा रडतो आहे. अगं चिमुकल्या पाकोळी तू माझ्या या 

तत्रवारीच्या मठीतलं हे मोठं लाल रत्न काढून घेऊन त्या आईला देऊन येशीत का? 





“माझे मित्र इजिप्तमध्ये माझी वाट पहात आहेत.” पाकोळी म्हणाली. माझे मित्र आता 
नाइल नदीवरून उडत चालले आहेत आणि ते नदीतल्या कमळांशी गप्पा मारत आहेत. 
लवकरच ते थोरल्या राजाच्या विश्रांती स्थळावर निजायला जातील. राजा स्वत: तिथे 

स्वत:च्या नक्षीदार, रंगवलेल्या शवपेटीत चिरनिद्रा घेत आहे. त्याच्या गळ्यात फिकट 


ति 


प 3 8 ७. 


अगं पाकोळी पाकोळी चिमकल्या पाकोळी.” राजपत्र म्हणाला 
“तू माझ्यासाठी एक रात्र नाही का इथे थांबणार? आणि माझी दूत 








ति 
१4 
७५५७५४ 


-९५-०॥॥॥॥॥ 
 ॥(॥॥॥0 


| हँ १1 


रा ह, ओतले 


3.0 5 नि 


४ ही 1। 
101) ”/__/97॥1॥ 
व्य. मि ही 


| ॥.) रि 


आनंदी राजपुत्र इतका दु:खी दिसत होता की छोट्या पाकोळींनी राजपुत्राच्या 
तत्वारीतलं मोठं लाल रत्न चोचीनी काढन घेतलं आणि ते तिच्या इवल्याशा 
चोचीत धरून ती शहराच्या इमारतींच्या छतांवरून उडत गेली 

ती त्या शहरातल्या मोठया चर्चच्या मनोऱ्यावरून उडत गेली तेव्हा तिला तिथे शुभ्र 


पांढरे संगमरवरी देवदूत कोरलेले दिसले. ती नदीवरून जाताना थबकली आणि 
तिला जहाजावरच्या काठयांवर टांगलेले कंदील दिसले 


८090२५६, 


- ह -अ.३.2. ४. 8... 1 









१ 


ह शं कक क क॑ डे 
व ७१७७ %%,॥ १ 2 


छे आं ह”, 


अका... 


॥ 1. हअश्श्ा मॅश 3 हे शे हे. हे 
ना. » 10890 शिवता अ. 43 * “त/ न, 





शेवटी ती त्या गरीब घराजवळ पोचली. त्या घरात तो छोटा आजारी मुलगा 
झोपी गेला होता. तिनी त्या घरातल्या टेबलावर ते लाल रत्न टाकलं. 

नंतर ती उडत उडत आनंदी राजपुत्राकडे परत आली. तिनी काय कायकेलंते 
त्याला सांगितलं. ती म्हणाली, “नवलच आहे हे! मला चक्क उबदार वाटतंय 
आणि सगळीकडे तर इतकी थंडी आहे !” 








दुसऱ्या दिवशी जेव्हा रात्री चंद्र उगवला तेव्हा पाकोळीनी राजपुत्राकडे पाहिलं ती म्हणात्री, “इजिप्तमध्ये माझे सोबती माझी वाट पहात आहेत. तिथे उंची गुळगुळीत 

आणि म्हणाली, “मी आता इजिप्तला निघालेच आहे.” राजपत्रानं तिला पन्हा दगडांनी बनवलेल्या सिंहासनावर मेमनॉन नावाचा राजा बसला आहे. तो रात्रभर तारे पहात 

न्न ा परव व यां यावा > माझ्यासाठी या असतो आणि जेव्हा पहाटेचा तारा उगवतो तेव्हा तो आनंदानी एक किकाळी फोडतो आणि 
नव , “पा पा , चिमुकल्या पा माझ्यासाठी आण 


य. त्यानंतर सगळीकडे शांतता पसरते. दुपारी पिवळे सिंह पाणी पिण्यासाठी पाणवठ्याच्या काठी 
एक रात्र नाही का गं थांबणार तू? र्ता” 


र कन - > २१५ ४">ळ - व नत्र 
दी 2), -_!< | व, 








«> क हाणा 





शा 



















“अगं माझ्या आवडत्या चिमुकल्या पाकोळी, हया शहराच्या दुसऱ्या बाजूला लांबवर एका 
घरावरच्या छोट्या खोलीत मला एक तरुण मुलगा दिसतो आहे. तो एका नाट्य 
दिग्दर्शकासाठी एक नाटक लिहितो आहे. ते त्याला लिहून पूर्ण करायचे आहे. पण खोलीत 
इतकी थंडी वाजते आहे की, त्याला यापुढे काही लिहिणं शक्‍यच नाही.” 


“मी आणखी एक रात्र तुझ्यासाठी थांबते. पाकोळी म्हणाली. कारण ती खरोखरच प्रेमळ 


होती. मी आणखी एक लाल रत्न घेऊन त्याला देऊन येऊ का?” , 
्् 


“काय करू? आता माझ्याकडे दुसरं लाल रत्न नाही आहे गं?” राजपुत्र म्हणाला, “आता माझे “५ शै स्य झ्य ति "व 
डोळेच उरलेत माझ्याकडे. माझ्या डोळ्यातली नीलरत्नं खास भारतातून आणलेली दुर्मिळ ् र्ष 
नीलरत्नं आहेत. त्यातलं एक काठून घे आणि त्याला नेऊन दे.” 1 ते पकटाद "3 
तेवढं (> भै . र शि ह. न भद्र » न १ ह 
“अरे माझ्या लाडक्या राजपुत्रा, तेवढं मात्र मला सांगू नकोस रे.” आणि ती कळवळून रडू | 8 2 / हि डे ४०. 4. 
लागली. व. क अ | क 


गा! ४ ् र न र शेक “उदड 1 | >] 


“पाकोळी पाकोळी, चिमुकल्या पाकोळी.” राजपुत्र म्हणाला, “ही माझी आज्ञा 
आहे. मी सांगतो तसं कर.” 


मग पाकोळीनं राजपुत्राचा एक डोळा काढला आणि तो तरुण विद्यार्थ्याला 
दयायला ती त्याच्या खोलीकडे निघाल्री आणि जेव्हा त्या विद्यार्थ्यानी वर 
पाहिलं तेव्हा त्याला त्याच्या लिहायच्या टेबलावर ते नीलरत्न दिसलं. 





री 
. बन्या ्यादा 


आता मला तुझा निरोप घेतलाच पाहिजे. दुसऱ्या रात्री जेव्हा चंद्र उगवला तेव्हा “हा हिवाळा आहे, पाकोळीनं उत्तर दिलं.” लवकरच इथे हिमवर्षाव सुरू होईल. 
पाकोळी म कोली बी “मी चालले आता इजिप्तला न्न्हा इजिप्तमध्ये मात्र हवा उबदार असेल. पामच्या झाडांवर बसून सूर्याच्या उन्हात ऊब घेता 
पाकोळी पाकोळी इवल्याशा पाकोळी” राजपुत्र म्हणाला “एवढी एकचं रात्र गं! राजपुत्रा, मला तुला सोडून जावंच लागेल. पण पुढच्या भेटीत मी तुझ्यासाठी दोन 

















ि 
शी 
न 
अ 
र्‍ 
| 
भि 


न** 





>|। « &> 4७% ३क* मह 


“खालच्याच चौकात काडेपेट्या विकणारी लहानशी मुलगी उभी आहे. तिच्या हातून 
तिच्या सगळ्या काडेपेट्या गटारात पडल्यात. तिच्या पायात बुट नाहीत, मोजे नाहीत 
आणि तिच्या डोक्यावर टोपीही नाही. तू माझा दुसरा डोळा काढ आणि तिला देऊन ये.” 


“मी तुझ्याबरोबर एक रात्र थांबते.” पाकोळी म्हणाली. “पण मला तुझा दुसरा डोळा 
काढवणार नाही. दोन्ही डोळे गेले तर तुला काहीच दिसणार नाही रे!” 


“पाकोळी, पाकोळी चिमुकल्या पाकोळी ही माझी तुला आज्ञा आहे. मी सांगतो तसं कर.” 


मग पाकोळीनी राजपुत्राचा दुसरा डोळाही चोचीनी काढला. तो घेऊन ती तीरासारखी 
झपकन खाली गेली आणि पटकन्‌ तिने काडेपेट्या विकणाऱ्या त्या छोट्या मुलीच्या 
हातावर हलकेच ठेवला. 


त्यानंतर पाकोळीठे राजपुत्राकडे परत आली. आता तुला काहीच दिसत नसेल रे! पाकोळी 
काळजीने म्हणाली. “आता मी तुला सोडून कुठेही जाणार नाही. मी कायमचीच 
तुझ्याजवळ राहीन.” 


हिट. 


1 
क.» 
ि (2७७ 2 “४, आम 
ऱ्क टि 
/“«“«« 








>> 
| ८-<*>० १.” 


$ जे >> “८. “> * 


माझ्या प्रिय चिमकल्या पाकोळी गं” राजपत्र म्हणाला, “त्‌ मला खूप संदर मग पाकोळी त्या मोठ्या शहरावरून उडत गेलरी आणि तिला असं दिसलं 


गोष्टी सांगते आहेस. त्या गूढ आहेत. पण दुःखाइतकी मोठी गूढ गोष्ट नाही. की, श्रीमंत लोक त्यांच्या संदर घरामध्ये मजा करतायत आणि गरीब 
माझ्या शहरावरून उडत जा आणि तला काय काय दिसतं ते मला सांग. लोक, भिकारी त्यांच्या दरवाज्याजवळ बसले आहेत. मग ती उडत उडत 
त राजपत्राकडे गेली आणि तिनी जे पाहिलं ते त्याला सांगितलं 


८... चि हले जोळे 









। ही हु 
(-/ च 
क 
क 


४ 
1 
|| 














“माझ्या अंगावर सगळीकडे सोन्याची पानं आहेत” राजपुत्र म्हणाला. 
“तू ती सगळी पानं एकेक करून काढ आणि ती त्या गरीब भिकाऱ्यांना दे.” 


पाकोळीनं एकेक पान चोचीनं काढलं आता राजपुत्र अगदीच रया गेलेला 
आणि करड्या रंगाचा दिसू लागला. त्यानं एकेक पान गरीबांना वाटलं आणि 
त्यांच्या मुलांचे चेहरे आनंदले. त्यांना खूप हसू आलं. ती मुलं रस्त्यावर 
खेळायला लागली. 





1. 2-3: 301 कह... 2>-2<- 


८ २: 








1 


1 ” १ 
् 


ि 
44 

भ््हे 

3 


*%४% ४* 
>. हा. १ _२०-& 


९ 
र 








| ग ह 
>! << “| /” र १» 


शिण. "॥))0॥॥ ३ 












त्यानंतर हिमवर्षावाला सुरूवात झाली. हिमवर्षावानंतर बर्फ पडू लागले. 
सगळे लोक जाडे केसाळ कोट घालून हिंडू लागले. छोटी मुलं निळ्या टोप्या 
घालून बर्फावरून घसरण्याचे खेळ खेळू लागली. 


बिचारी छोटी पाकोळी! ती थंडीनं गारठून गेली. पण तिनं राजपुत्राची साथ 
क्षणभरही सोडली नाही. राजपुत्रावर तिचं फार प्रेम होतं. 


पण अखेरीस तिला कळून चुकलं होतं की, ती आता मरणार आहे. ती 
पुटपुटली, “माझ्या लाडक्या राजपुत्रा.....” तिची चोच हलकेच त्याच्या 
गालावर टेकवली आणि ती त्याच्या पायाशी मरून पडली. 


आणि त्याच क्षणी राजपुत्राच्या पुतळ्याच्या आतमध्ये एकाएकी तडा 
गेल्याचा आवाज आला. पुतळ्याच्या आतलं धातुचं हृदय दोन तुकडे होऊन 
खाली पडलं. तेव्हा सगळीकडे भयानक बर्फ कोसळत होता. 













दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर शहराचे महापौर त्यांच्या 
नगरसेवकांबरोबर त्या चोकात आले, “अरे बापरे! हॅपी प्रिन्स केवठा 
घाणेरडा दिसतोय, आणि त्याच्या पायापाशी पक्षी मरून पडला आहे.” 


इथे एक नोटीस लावा, “पक्ष्यांना इथे येऊन मरण्यास मनाई आहे.” 


मग कामगारांनी तो पुतळा तोडून खाल्ली उतरवला आणि भट्टीत 

वितळवून टाकला. पण त्याचं तुटलेलं हृदय मात्र वितळेना. तेव्हा ते 
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर टाकून दिलं. तिथेच त्या मृत पाकोळीलाही 
टाकलेलं होतं. 


समाप्त 





"मला या शहरातील दोन सर्वात मोल्यवान वस्त आणा," 
देव त्याच्या एका देवदूताला म्हणाला. देवदूताने तुटलेले शिसे 
हृदय आणि मृत पक्षी आणले.“तू योग्य निवड केली आहेस,” देव 
देवदूताला म्हणाला, “माझ्या नंदनवनाच्या बागेत हा लहान पक्षी 
गाणार आहे आणि आनंदी राजकुमार तिथे कायमचा असेल.” 





1995 या वर्षी “केट ग्रीनले” या पुरस्कारासाठी ह्या 
पुस्तकाचं नाव सुचवलं गेलं होतं. | ज़ 
जेन रे यांची अप्रतिम चित्र आणि ती छापण्यासाठी 
वापरलेल्रं खास सोनेरी तंत्रज्ञान यांनी हया सर्वोतम अमर 
कलाकृतीला नवीनच सौंदर्य आणि जिवंतपणा प्राप्त 
भ कू! झाला आहे. 


॥ वाईल्ड यांची आनंदी राजपुत्राचा सोनेरी पुतळा 

आणि इजिप्तला जाता-जाता एका रात्री त्याच्या सोनेरी 
८ पायांशी उतरलेल्या छोट्या पाकोळीची गोष्ट गेली 100 ध्य 
वर्षे बहान-थोरांचे मनोरंजन करते आहे. 


जेन रे सध्याच्या सर्वात प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय जर 
_ आघाडीच्या चित्रकर्ती आहेत. त्यांच्या कामाला | 
जगभरात प्रशंसा आणि प्रेम मिळालं आहे. । 








